महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), 
नागपूर द्वारे उपग्रहीय Baas (Satellite Images) 
च्या आधारे भूस्थानिक वैशिष्ट्यपूर्ण नकाशे 
(Geospatial Thematic Maps) उपलब्ध करुन देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुसंके-२०१७/प्र.क्र.६२/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०५ मे, २०१८. 


वाचा: 


१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. सुसंके-२०१५/प्र.क्र.१२९/का.१४२६, दि.२८ VME, 2098. 
२) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.सुसंके-१०१५/प्र.क्र.१२९/का.१४२६, दि.२० जुले,२०१६. 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर यांची राज्यासाठी सामायिक 
“महाराष्ट्र डिजिटल भौगोलिक माहिती संच प्रणाली” (Maharashtra Geo Special Digital Database 
System) विकसित करणे, त्यांची अंमलबजावणी व देखभाल याकरिता “प्रमुख संस्था (Nodal Agency)” 
म्हणून नियोजन विभागाच्या दि.२८ एप्रिळ,२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली 
आहे. याच शासन निर्णयात, या संस्थेने पार पाडावयाची कार्ये नमूद केळी असून त्यातील परिच्छेद ४ (क) 
नुसार शासनाच्या सर्व प्रशासकीय विभागांनी तसेच अधिनस्त प्राधिकरण / मंडळ, महामंडळे यांनी 
आवऱ्यक असलेली “उपग्रह छायाचित्रे” (Satellite Images) मागणी नोंदवून घेण्याची बाब नमूद 
करण्यात आली आहे. 


२. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूरकडे उपलब्ध असलेली “उपग्रह 
wraifas” (Satellite Images) संबंधित प्रशासकीय विभागांनी मागणी केल्यास त्वरीत विनामूल्य (Cost 
Free) उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.सुसंके-१०१५/प्र.क्र.१२९/ 
का.१४२६, दि.२० जुले, २०१७ अन्वये देण्यात आळे आहेत. ही “उपग्रह wraifaa” (Satellite Images) 
प्राप्त करुन घेण्यासाठी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूरला नियोजन 
विभागाकडून निधी दिला जात असल्याने प्रशासकीय विभागांना ती विनामूल्य (Cost Free) उपलब्ध 
करुन दिली जातात. 


र महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, (MRSAC) नागपूर अ) “सुदूर संवेदन” (Remote 
Sensing भौगोळिक माहिती प्रणाली Geographic Information System-GIS वैश्विक 
स्थळदर्शक प्रणाली (GPS) ड) लिडार (LIDAR) अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण व 
शहर परिक्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करणे. तसेच कृषी, वने, खनिज, पाणी व सिंचन विकास 
योजना आखणी, अंमलबजावणी, नियंत्रण तसेच नैसर्गिक विपदांमध्ये शासनाच्या संबंधित प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसंके-२०१७/प्र.क्र.६२/का.१४१८ 


विभागांना व त्यांचे अधिनस्त प्राधिकरण / मंडळ, महामंडळे यांना त्यांच्या गरजेनुसार भूस्थानिक 
वैशिष्ट्यपूर्ण नकाशे (Geospatial Thematic Maps) ची आवश्‍यकता असते. 


४. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, (MRSAC) नागपूरकडून “उपग्रह छायाचित्रे” 
(Satellite Images) उपलब्ध करुन देताना ती विशिष्ट प्रयोजनास आवश्‍यक असल्याने त्यावर विठोष 
प्रक्रिया (Special Procedure) करुन असे भूस्थानिक वैशिष्ट्यपूर्ण नकाठो (Geospatial Thematic 
Maps) देण्याची मागणी संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र 
(MRSAC) नागपूरकडे केली जाते. त्या अनुषंगाने हे कामही महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र 
(MRSAC) नागपूरकडून सुरळीत व कालबध्द पध्दतीने पूर्ण करुन संबंधित प्रशासकीय विभागाला 
भूस्थानिक वैशिष्ट्यपूर्ण नकाठोी (Geospatial Thematic Maps) विनामूल्य (Cost Free) कडी उपलब्ध 
करुन देता येईल, ही बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, (MRSAC) नागपूरकडून “उपग्रह छायाचित्रे” 
(Satellite Images) Uda आवश्‍यक प्रतवारीच्या भूस्थानिक वैशिष्ट्यपूर्ण नकाशे (Geospatial 
Thematic Maps) प्रशासकीय विभाग व त्यांचे अधिनस्त प्राधिकरण / मंडळ, महामंडळे यांना विनामूल्य 
(Cost Free) उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सुदूर 
संवेदन उपयोजन केंद्र, (MRSAC) नागपूरतर्फे “उपग्रह छायाचित्रे” (Satellite Images) व भूस्थानिक 
वैशिष्ट्यपूर्ण नकाशे (Geospatial Thematic Maps) उपलब्ध करुन घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
कार्यपध्दती अंमळात आणावी:- 


) महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूरकडे संबंधित प्रशासकीय विभागाने 
आवर्यक भूस्थानिक वैशिष्ट्यपूर्ण नकाशे (Geospatial Thematic Maps) ची मागणी 
परिशिष्ट- अ, मध्ये नोंदवावी व त्याची प्रत नियोजन विभागाकडे सादर करावी. 


) महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर यांनी भूस्थानिक वैशिष्ट्यपूर्ण 
नकाठी (Geospatial Thematic Maps) उपलब्ध करून देण्याकरीता प्रस्ताव संबंधित 
प्रशासकीय विभागाच्या सल्ल्याने नियोजन विभागास मंजुरीकरिता सादर करावा. या 
प्रस्तावामध्ये संबंधित प्रशासकीय विभागाचा प्रकल्प हेतू, कार्यपद्धती, माहिती संचाचे 
मानकीकरण, प्रकल्प खर्च, इत्यादींचा अंतर्भाव करावा. 


३) महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, (MRSAC) नागपूर करीता नियोजन विभागाने 
आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतूद विचारात घेऊन, झासनाच्या मान्यतेने अशा प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता घेऊन, प्रशासकीय विभाग व त्यांचे अधिनस्त प्राधिकरण / मंडळ, 
महामंडळे यांच्या गरजेनुसार आवश्‍यक असणारे भूस्थानिक वैशिष्ट्यपूर्ण नकाहो 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसंके-२०१७/प्र.क्र.६२/का.१४१८ 


(Geospatial Thematic Maps) संबंधित विभागास विनामूल्य (Cost Free) उपलब्ध करुन 
देण्याचे निदेश महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, (MRSAC) नागपूर यांना देण्यात 
येईल. 


४) महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर यांचेकडून आवश्यक भूस्थानिक 
वैशिष्ट्यपूर्ण नकाशे (Geospatial Thematic Maps) प्रशासकीय विभागाला आवश्‍यक 
असलेल्या कालावधीत उपलब्ध करणे शाक्य नसल्यास, किंवा अवाजवी विलंब होण्याची 
शक्यता असल्यास ती अन्य कोणत्याही संस्थांकडून अथवा यंत्रणांकडून खरेदी 
करण्यासंदर्भात MRSAC च्या शिफारशीनुसार नियोजन विभागाची पूर्व सहमती घेऊन 
संबंधित प्रशासकीय विभागाला उपलब्ध करून घेण्याची मुभा राहील. तथापि, सदर खरेदी 
करताना संबंधित प्रशासकीय विभागाला उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय 
क्र.मांखस-२०१४/प्र.क्र.८२ भाग पा. /उद्योग-४, दि.१/१२/२०१६ मधील कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करणे आवश्यक राहील. त्यासाठी लागणारा खर्च संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत 
करण्यात येईल. मात्र, ह्या करीता प्रशासकीय विभागाने MRSAC ची तांत्रिक सल्लागार 
म्हणून मदत घ्यावी व भौगोलीक माहिती संचाचे मानकीकरण करून घ्यावे. 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.२३/२०१८/व्यय-८, दि.१८.१.२०१८ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८०५०५१२१५१२५११६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


oe . Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 
Vijesing DN cr, onGovernment Of Mahassta 
ou=Planning Department, 
F tt 7 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
attesin g 2,5.4.20=a7de9682e22326e67a2c7e4125e658 
721¢298e35048adffdff595b37a1b194aa, 
e 


Vasave ate sore nsos leat? 105530 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय संसद सदस्य , विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

मा.मंत्री (वित्त ,नियोजन व वने) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 

सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) वित्त, नियोजन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसंके-२०१७/प्र.क्र.६२/का.१४१८ 


७ मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
८) मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
९) मा. सभापती विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
१०) मा. उप सभापती, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
११) मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
१२) मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
१३) सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
१४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 
१५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 
१६) संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर 
१७) सर्व विभागीय आयुक्त. 
१८) सर्व जिल्हाधिकारी 
१९) सर्व महानगरपालिका. 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


20) आयुक्त, नगर प्रशासन संचलनालय, वरळी, मुंबई 

29) आयुक्त, भुमी अभिलेख व शहर भुमापन संचलनालय, पुणे. 

२२) आयुक्त, कृषी आयुक्तालय, पुणे. 

२३) महाव्यवस्थापक, रिजनल सेंटर (NRSC), अंतरिक्ष विभाग, नागपूर. 

२४) संचालक, नगर रचना संचलनालय, पुणे. 

२५) संचालक, भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

२६) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर. 

२७) संचालक, भुविज्ञान व खनिकर्म संचलनालय, नागपूर. 

२८) प्रमुख साधन संपत्ती शास््रज्ञ,महाराष्ट्र सुदूर संवदेन उपयोजन केंद्र, ८ वा मजला, गो. ते. आवार, 
लो. टि. मार्ग, मुंबई शाखा, मुंबई ४००००१. 

२९) प्रमुख साधन संपत्ती शास््रज्ञ,महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, ४था मजला, नवीन प्रशासकीय 
भवन,डी-विंग,कौनसील हॉलच्या समोर, पुणे शाखा, पुणे-४११ ००१. 

३०) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प शाखा, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३१) संचालक, अर्थ व सांख्यकी संचलनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, ८ वा मजला, बांद्रा (पूर्व), 
मुंबई-४०० ०५१. 

32) निवड नस्ती (का.१४१८) संग्रहार्थ . 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसंके-२०१७/प्र.क्र.६२/का.१४१८ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय सुसंके-२०१७/प्र.क्र.६२/का-१४१८, दि. ०५ मे, २०१८ सोबतचे 
“परिशिष्ट-अ” 
APPLICATION FORM FOR PROJECT 
(Using Remote Sensing & GIS Technologies) 


Department Name 


2 | Department Address 
3 | Office Name 
4 | Office Address 
Email Phone Fax 
no no. 
5 | Name of Nodal Officer 
Ba Designation of Nodal Officer 
Email Phone Mobile 
no. no. 
7 | Name of Project 
i Project Objective (in brief) 
i Area in which project need to 
be executed (Area-of-Interest, 
etc.) 
10 | Project Duration &Expected 
date of completion 
11 | Database Requirement: 
a) Satellite Image data * - 
(Type, Sensor, Time, etc) 
b) Existing Thematic maps 
(GIS layers) 
12 | GIS Database Creation: 
a) Description of New 
Thematic database (Spatial 
Extraction 
13 | Image Processing & GIS Analysis: 


a) Satellite Image processing 
and analysis 
(Rectification/Classification/ 
NDVi/etc.) 


b) Integrated GIS analysis of 
Thematic maps 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसंके-२०१७/प्र.क्र.६२/का.१४१८ 


14 | Report and Statistics 
Generation 

(Yes/No) (if Yes please 
describe) 


15 | Maps printing ( Nos. of copies, 
map size and map scale) 


16 | Development of Mobile 
Application 

(Yes/No) (if Yes please 
describe) 


17 | Development of WebGIS 
portal 

(Yes/No) (if Yes please 
describe) 


18 | Hosting of Database on SDC / 
MahaBHUMI Server (Yes/No) 
(if Yes please describe) 


19 | Any other Information 


Date: 
Signature: 
Place: Name: 
Designation: 
NOTE: 


१, For any clarification or support in filling up this form, may please contact any one office from the 
following- 
a. Director, Maharashtra Remote Sensing Application Centre (MRSAC), VNIT Campus, South 
Ambazari Road, Nagpur § ४४० ०१०. 
b. Head, MRSAC Mumbai Br. Office, ८" Floor, GT Hospital Building Complex, Lokmanya Tilak 
Road, Mumbai § ४०० 009, 
c. Head, MRSAC Pune Br. Office, 8" Floor, New Administrative Building, Opp. Council Hall, 
Pune- 899 009 
2. Based on the inputs from the Department / Office, MRSAC shall prepare a project proposal along with 
cost estimates and submit it to Department for approval. 
3. A Memorandum of Understanding (MOU) shall be signed with the user department before initiation of 


the project activity. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसंके-२०१७/प्र.क्र.६२/का.१४१८ 


List of the type of Satellite Data available with MRSAC 


Annexure-1 


Sr.No. Name of the satellite data/Sensor Resolution of the satellite DATA REQUIRED 
available with MRSAC* data (in meters) IN PROJECT 

1 IRS 1C /1D (MX) LISS III 23.5 Leh | 

2 IRS 1C/1D (MX) AWiFS 81.0 PF LJ | 

3 IRS 1C/1D (PAN) 5.8 ae 

la | IRSP5 (MX) LISSIII 23.5 ea =F 

5 IRSPS (MX) AWiFS 56.0 L [_] | 

le | IRSPS (MX) L4 5.8 Pe | 

7 IKONOS MX/PAN 1.0 PF [_] | 

ls | QUICK BIRD /MX/PAN शिका PF LI | 

lo | World VIEW 1/MONO 0.5 PF [_] | 

10 IRSP6 (MX) LISSIII R2 23.5 n= | 

11 IRSP6 (MX) AWiFS R2 56.0 ee | 

12 IRSP6 (MX) (4 २2 5.8 PF [_] | 

13 Cartosat1 2.5 a | 

14 World VIEW 2/STEREO 0.5 | LI | 

15 World VIEW 3 / STEREO 0.3 PF LI | 

16 Pleiades 1A,1B / TRI- STEREO 0.5 =e 

17 LANDSAT 3, 4 21.0 PF LI | 
pain possesses the satellite data for a particular region of different time period in archive for the projects it has 


NOTE: 


e 385860 on the satellite data requirement, MRSAC shall provide satellite data, if available with MRSAC, free of cost. 
e If the data is not available with MRSAC, additional data shall be procured from NRSC, ISRO, DOS, and its cost will be included in the 
project cost. 


Kindly mention the AOI (Area of Interest) or the Project area. 


Name of the AOI/Project area in shape file 


format (name of the shape file) 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसंके-२०१७/प्र.क्र.६२/का.१४१८ 


Annexure-2 


List of the Thematic Base Map Data available with MRSAC 


Name of the Thematic Base Map SCALE DATA REQUIRED 

available with MRSAC IN PROJECT (v) 
1 Administrative boundary (district and taluka) 1:50,000 1 [न| 
2 Village boundary 1:50,000 | LI 
3 Village location / Settlement 1:50,000 | CI | 
4 Transport network (Roads & Railways) 1:50,000 1 ee 
5 Land use / Land cover 1:50,000 | OO 
a Geomorphology/Hydrogeo-morphology/Ground 1:50,000 a 

water potential (including lineament) (1:50K 

7 Geology (Lithology + structures and lineaments) 1:50,000 Let 
8 Soil 1:50,000 Lc 
9 | Slope 1:50,000 L er 
10 Drainage and reservoir 1:50,000 | LI 
11 River and water bodies 1:50,000 | CI | 
12 Watershed 1:50,000 =a 


Please list out any other thematic maps/spatial abstraction required by user 


User can specify any other layer which needs to be used in the project. MRSAC will use these layers for standardization 


and formulate the procedure for its generation. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


